शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित 
जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन 
मनी उपलब्ध करुन देणे या योजनेंतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेला निधी खर्च करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: -२०२४/प्र.क्र.१४४/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ मार्च, २०२४. 


ज्ञापन : 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे 
की, केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या 
घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी (लेखाशीर्ष २२२५ एफ ३१६) सन २०२३-२४ 
या वर्षातील अर्थसंकल्पित निधीपैकी अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर रुपये 
४५.०० लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


(रुपये लाखात) 

अ. । केंद्र शासनाच्या tes अप इंडिया | सुधारित अंदाज खर्च करण्यासाठी मान्यता 
क्र. योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द र्पये देण्यात येत असलेला निधी 

समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी रुपये 

उपलब्ध करुन देणे 
१ | २ ३ a 
j २२२५, १,२६०.०० ४५.०० 

३३, अर्थसहाय्य (अक्षरी रुपये बारा (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस 

२२२५ एफ ३१६ कोटी साठ लक्ष लक्ष फक्त) 

फक्‍त) 


२. सदर निधी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (0१8) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात 
यावा. 


३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातील रकाना ४मधीळल निधी खर्च करावा. सदर 
निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर 
करण्यात यावे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः क्रमांक: -२०२४/प्र.क्र.१४४/अजाक 


ष्‌. 


प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या 


वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


द. 


मागणी क्रमांक एन-३ 
मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक 


यांचे कल्याण 
०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 
७८९, अनुसूचित जातींसाठी fears घटक योजना 
(०६) स्टँड अप इंडिया योजना 
(08)(09) अनुसूचित जाती व नवबौध्द नवउद्योजकांना अर्थसहाय्य देणे (अ.जा.उ.यो.) 
३३, अर्थसहाय्य 
२२२५ एफ ३१६ 


नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्च करताना शासन परिपत्रक; वित्त विभागाच्या दिनांक १२ 


एप्रिल, २०२३ व ०४ मार्च, २०२४च्या शासन परिपत्रकामधीळ बाबींची पूर्तता करण्याची दक्षता 


घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करावा. 


७. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३२७१८१८४२९३२२ असा 


आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
Pp RAVI N Vi LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4,20=e90b 1 1f238d6: 


7 1a8222f5357 Sbaf1f02e1 625f1f53f35c695b53 1bedSb6b 
=Maharashtra, 


8 st=Maharas| 
s 18686 1 COC 1 248FD89817636DDFBESESOBA12759A0F 
E7E0221 !=PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
Date: 2 28:28 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
२. सर्वमा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 

३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
é 
र 


मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः क्रमांक: -२०२४/प्र.क्र.१४४/अजाक 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१४. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१५. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१६. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१९. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

२०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

२१. निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


